माझी वसुंधरा अभियान १.० अंतर्गत प्राप्त 
बक्षीस रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या 
कामांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी 
सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालास (DPR) 

प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 

निफाड नगर पंचायत, जिल्हा नाशिक 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (२४)/ तां.क.१ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मदाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक: २३ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा: 
(१) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान २०२१/प्र.क्र. ५७/ 
तां.क. १ दिनांक ०८ जुले, २०२१ 
(२) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२१/ प्र.क्र.५७/ 
तां.क.१, दिनांक ८ फेब्रुवारी, २०२२ 
(३) प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी गठित समितीच्या दिनांक ३० जानेवारी, २०२४ रोजी 
झालेल्या बैठकीचे इत्तिवृत्त 


प्रस्तावना : 

माझी वसुंधरा अभियान १.० मधील ४ गटातील विजेत्यांचा सन्मान दिनांक ०५ जून, २०२१ रोजी करण्यात 
आला असून, या विजेत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना रोख रकमांची पारितोषिके व सदर बक्षीस रकमेच्या 
विनियोगाची कार्यपध्दती संदर्भीय क्रमांक (१) येथील दिनांक of जुलै, २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये जाहिर 
करण्यात आली आहे. त्यानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पारितोषिकाच्या रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या 
कामांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाळ तयार करून, त्यास संदर्भीय क्रमांक (२) येथील दिनांक ०८ फेब्रुवारी, २०२२ 
च्या शासन निर्णयान्वये मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित 
समितीकडून प्रशासकीय मान्यता घ्यावयाची आहे. 
२. त्यानुसार, बक्षीस मिळालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून प्राप्त झालेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली 
दिनांक ३० जानेवारी, २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालावर चर्चा होवून समितीने शिफारशी केल्या आहेत. समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार संबंधित स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचराधीन होती. 


शासन निर्णय: 
प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या बाबींचा विचार करून माझी वसुंधरा अभियान १.० अंतर्गत निफाड नगर 
पंचायतीला प्राप्त होणाऱ्या एकूण रू. ७५.०० लक्ष बक्षिसांच्या रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामांचा रू. 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (२४)/ तां.क.१ 


७५,०२,९६७.०० (रुपये पंच्याहत्तर लक्ष दोन हजार नऊशे सदसष्टु फक्त) किंमतीचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल 
मुख्याधिकारी, निफाड नगर पंचायत यांनी हाहर अभियंता, नाशिक महानगरपालिका यांची तांत्रिक मान्यता घेऊन 
सादर केला आहे. निफाड नगर पंचायतीने सादर केलेला सदर प्रस्ताव मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय 
बदल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आलेल्या समितीच्या दिनांक ३० जानेवारी, २०२४ रोजी 
झालेल्या बैठकीत विचारात घेण्यात आला. सदर समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार, निफाड नगर पंचायतीने 
सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालातील प्रस्तावित कामांपैकी जोडपत्र-१मध्ये दर्शाविलेल्या अ.क्र.१व ३ 
येथील कामांमध्ये अंतर्भूत असलेले रू. १,२३,७३६.९२ किमतीची हिरवळीचे गवत (लॉन) लागवडीची कामे (वस्तू 
व सेवा करासह) वगळून उर्वरित रू. ७३,७९,२३०.०८ (रुपये त्र्याहत्तर लक्ष एकोणऐंशी हजार दोनशे तीन आणि 
आठ पैसे फक्त) किमतीच्या कामांना खालील अटी व शातींच्या अधिन शासन प्रशासकीय मान्यता देत आहे. निफाड 
नगर पंचायतीने सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालातील प्रस्तावित कामे, वगळण्यात आलेली कामे व 
प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करण्यात येत असलेली कामे सोबतच्या जोडपत्र-१मध्ये दर्शविण्यात आली आहेत. 

३. dt gard 

१) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांसाठी कार्यान्वयन यंत्रणा निफाड नगर पंचायत राहील. 

२) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालात नमूद केलेल्या कामांच्या अंमलबजावणीचा आर्थिक व भौतिक प्रगती 
अहवाल दर महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत माझी वसुंधरा अभियान संचालनालयास पाठविण्यात यावा. 

३) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांची अंमलबजावणी प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यापासून 
पुढील ६ महिन्यात पूर्ण करावी. 

४) समितीने प्रशासकीय मान्यतेसाठी शिफारस न केलेल्या रू. १,२३,७३६.९२ रकमेचा अथवा एकूण 
बक्षीस रकमेतून प्रशासकीय मान्यता न दिलेल्या, म्हणजे रू. १,२०,७६९.९२ रकमेचा विनियोग निफाड 
नगर पंचायतीने शहरातील हरित क्षेत्र वाढीसाठी करावा. स्थानिक/देशी प्रजातींचे वृक्ष व बांबू 
लागवडीचा समावेश असलेला सुधारित सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून नजीकच्या 
महानगरपालिकेचे शहर अभियंता यांची तांत्रिक मान्यता घेऊन त्याची अंमलबजावणी निफाड नगर 
पंचयातीच्या स्तरावर करण्यास शासन मान्यता देत आहे. अशा प्रकारे तयार करण्यात आलेल्या 
सविस्तर प्रकल्प अहवालास प्रशासकीय मान्यतेसाठी पुन्हा शासनास सादर करण्याची आवश्‍यकता 
राहणार नाही. 

५) बक्षीस रकमेपेक्षा अधिकचा खर्च झाल्यास तो स्वनिधी मधून करण्यात यावा. 

६) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील मूळ प्रकल्प किंमतीमध्ये कोणत्याही कारणास्तव वाढ झाल्यास, 
त्यासाठी कोणताही वाढीव निधी / अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार नाही. 

३. माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत निफाड नगर पंचायतीला “नगर पंचायत” गटात राज्यस्तरावर रू. ७५.०० 
लक्ष रकमेचे बक्षिस प्राप्त झाले आहे. या बक्षीस रकमेपैकी रु. ३७.५० लक्ष रकमेचा पहिला हप्ता त्यांना वितरीत 
करण्यात आला आहे. सदर बक्षीस रकमेमधून घ्यावयाच्या कामांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास उपरोक्त 
परिच्छेद-१ प्रमाणे शासनाने प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली असल्याने निफाड नगर पंचायतीस बक्षिस रकमेचा 
उर्वरित रु. ३७.५० लक्ष (रुपये सदतीस लक्ष पन्नास हजार फक्त) रकमेचा दुसरा हप्ता महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण 
मंडळामार्फत वितरीत करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (२४)/ तां.क.१ 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०२२३१९३४३७५९०४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षंकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SURYAKANT KISAN NIKAM 

R YA KA N T DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=ENVIRONMENT AND. 
CLIMATE CHANGE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=3978ce8e745a9 1e0561 f6f9473df7e9287 3ee7ac8c2F7c49ac520 
e61061ddded, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=3A94A 1F658A34D45CA2859DBC88DFB40760079B89460 
K | S A N N | KA M 87EFOFB8BC7CD7314C27, cn=SURYAKANT KISAN NIKAM 
Date: 2024.02.23 19:43:30 +05'30' 
(सु. कि. निकम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 

) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह व ऊर्जा), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 
) मा. उप मुख्यमंत्री (नियोजन व वित्त), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 
) मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 

) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 

) विभागीय आयुकत, नाशिक विभाग 

) जिल्हाधिकारी, नाशिक 

) मुख्याधिकारी, निफाड नगर पंचायत , निफाड 

qo) निवडनस्ती तां.क.१ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (२४)/ तां.क.१ 


जोडपत्र- १ 


शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्रमांक मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (28)/ तां.क.१, 
दिनांक: २३ फेब्रुवारी, २०२४ चे सहपत्र 


प्रस्तावित वगळण्यात । प्रशासकोय मान्यता 
कामाचे स्वरूप अंदाजपत्रकिय | आलेली रक्‍कम प्रदान करण्यात 
क्र. व 
खर्च (रू.) (रू.) आलेली रक्कम (रू.) 
Ea २ ३ 1 ४ | ५ 
Proposed tree plantation and 
site development @ Gat no ३३४ 
A $09,289.00 (919, 9199.28 3, 28,088 .99 
(0) near Bhausaheb Kapase 
Sonewadi road 
Proposed tree plantation and 
2 site development @ Gat no 382 3,४3,६०४.०० pm .00 ३,४३,६०४.०० 
(p)near parnakuti 
Proposed tree plantation and 
site Development @ Gat no 
2 ३,३०,३०८.०० ४६,५६५.६३ २,८३,७४२.३७ 
३४१/१ kurne row house, Ugave 
Road 
Proposed tree plantation along 
8 48,89, 428.00 ee | 48,89, 428.00 
with various roads in Niphad 
Proposed Rainwater harvesting 
षु Location: Nagarpanchayat ६१,२८५.०० poe .00 ६१,२८५.०० 
office 
Organization of Local 
६ Competitions to Promote Majhi 3,I94,000,00 poe .00 3,94,000,00 
Vasundhara Abhiyan 
एकूण | ७५,०२,९६७.०० | १,२३,७३६.९२ ७३,७९,२३०.०८ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


